JANWAR 

सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार- अ 

गुरुवार , एप्रिल २८ , २०२२ / वैशाख ८ , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक ७० 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

ग्राम विकास विभाग 

बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ , फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 
दिनांक २७ एप्रिल २०२२ 

अधिसूचना 

- 

क्रमांक जिपंनि २०२२ / प्र.क्र .३६ / पं.रा . २. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा . 
५ ) ( यानंतर याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम " असा केला आहे . ) चे कलम ९ च्या उप - कलम ( १ ) मधील तरतुदींनुसार आणि 
यापूर्वीचे सर्व आदेश अधिक्रमित करून , राज्य शासन , सन २०११ च्या जनगणनेच्या लोकसंख्येच्या आधारे , खालील तक्त्यातील रकाना 
क्र . ( २ ) मध्ये नमूद करण्यात जिल्हा परिषदेच्या बाबतीत त्या जिल्हा परिषदेच्या नावासमोर रकाना क्र . ( ३ ) मध्ये नमूद केलेल्या संख्येइतकी 
सदस्य संख्या आगामी निवडणुकीकरिता निश्चित करीत आहे . उक्त अधिनियमाच्या कलम ५८ ( १ ) ( अ ) नुसार जिल्हा परिषदेचा प्रत्येक 
निवडणूक विभाग दोन निर्वाचक गणांमध्ये विभागण्यात येईल . 

अनुसूची 

जिल्ह्यानुसार जिल्हा परिषदेस देय होणारी सदस्य संख्या दर्शविणारा तक्ता 

अ . क्र . 

जिल्हा परिषद 

अ . क्र . 

जिल्हा परिषद 

निश्चित केलेली एकूण 

निश्चित केलेली एकूण 
सदस्य संख्या 

सदस्य संख्या 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

१ 

रायगड 

६६ 

६ 

अहमदनगर 

८५ 

२ 

रत्नागिरी 

६२ 

७ 

पुणे 

८३ 

३ 

सिंधुदुर्ग 

८ 

सातारा 

७४ 

४ 

नाशिक 

८४ 

९ 

सांगली 

६८ 

५ 

जळगाव 

७७ 

१० 

सोलापूर 

७७ 

भाग चार - अ - ७०-१ 


वर्ष ८ , अंक ३३ ] 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 31733 

[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये १५.०० 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , एप्रिल २८ , २०२२ / वैशाख ८ , शके १ ९ ४४ 

अ . क्र . 

जिल्हा परिषद 

निश्चित केलेली एकूण 

अ . क्र . 

जिल्हा परिषद 

निश्चित केलेली एकूण 

सदस्य संख्या 

सदस्य संख्या 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

११ 

कोल्हापूर 

७६ 

१ ९ 

लातुर 

૬૬ 

१२ 

औरंगाबाद 

७० 

२० 

अमरावती 

६६ 

१३ 

जालना 

६३ 

२१ 

बुलडाणा 

६८ 

१४ 

परभणी 

६० 

२२ 

यवतमाळ 

६ ९ 

१५ 

हिंगोली 

५७ 

२३ 

चंद्रपूर 

६२ 

१६ 

बीड 

६ ९ 

२४ 

वर्धा 

५७ 

१७ 

नांदेड 

७३ 

२५ 

गडचिरोली 

५७ 

१८ 

उस्मानाबाद 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

मनोज जाधव , 
शासनाचे उप सचिव . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


२ 


w 


